महाराष्ट्र शासन 
क्र. न्यायप्र- २०१२/प्र.क्र.१४१/१३ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार), 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून ,२०१९ 


विषय :- तक्रार युएलपी क्र.५/२००८ रिट पिटिशन क्र.८७१/२०११ महाराष्ट्र शासन व इतर 
विरूध्द होतकरी शेतमजूर पंचायत (महाराष्ट्र) 
ज्ञापन:- 
संदर्भ:-१) औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचे यु.एल.पी. क्र.५/२००८ चे प्रकरणी 
न्यायनिर्णय दि.२९/११/२०१०. 
२) मा. उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्र.८७१/२०११ 
वरील न्यायनिर्णय, दि. २९/०२/२०१२. 
३) मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचा एस.एल.पी. क्र.८८७१/२०१३ वरील न्यायनिर्णय, 
दि. २६/०४/२०१३. 
४) कृषि विभाग शासन निर्णय क्र.न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१४१/१३-अे, दि.२६/६/२०१४ 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/१०१६/रि.पि.क्र.८७१/थकबाकी/प्र.क्र.२८/ 
आस्था-४/२०१६/०५, दि.०२/०१/२०१९. 
प्रस्तावना:- 
मा.औद्योगिक कामागार न्यायालय, जालना येथील यु.एल.पी.क्र.५/२००८चा 
दि.२९/११/२०१० रोजीचा न्यायनिर्णय व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या 
दि.२९/०२/२०१२ रोजीच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुमती 
याचिका (ALA) क्र. ८८७१/२०१३ अन्वये दाखल केलेले अपिल देखील दि. २६/४/२०१३ रोजी 
मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी फेटाळले. मा. औद्योगिक कामागार न्यायालय, जालना येथील 
युएलपी क्र. ५/०८ चा दिनांक २९/११/२०१० रोजीचा व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथील रि.पि.क्र. ८७१/२०११ चा दि. २९/०२/२०१२ रोजीच्या निर्णयाबाबत अंमलबजावणी करण्याचे 
आदेशित केले. सदर न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने तालुका फळरोपवाटीका पार्डी, ता.लाहा, धनेगांव, 
जि.नांदेड व तालुका बीजगुणन केंद्र, ता.लोहा येथील vo मजूरांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.२६/०६/२०१४ रोजी 
निर्गमित झाला आहे. सदर शासन निणयान्वये संबंधित ४० मजूरांना लातूर / औरंगाबाद व अमरावती 
विभागातील ग्रेड-१ मजूर रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. 
२. शासन निर्णय दि. २६/०६/२०१४ मध्ये तालुका फळरोपवाटीका पार्डी, ता.ळाहा, धनेगांव, 
जि.नांदेड व तालुका बीजगुणन केंद्र, ता.लोहा येथील vo मजूरांना दि. ११/०१/२००८ ते 
दि.३१/१२/२०१४ या कालावधीपर्यंत देय ठरणारी थकबाकीच्या रक्कमेचे स्वतंत्ररित्या आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आलेहोते. त्यानुसार सदर मजूरांना थकबाकीची रक्‍कम अदा 
करण्यास मंजूरी मिळणेबाबतचा आयुक्‍त (कृषि) यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायप्र- २०१२/प्र.क्र.१४१/१३ओ 


३. वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला-उपविभाग-२ महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ नियमपुस्तिका, अ.क्र.२, नियम क्र. ७ 
मधील "भारित आकस्मिक" खर्चास मंजूरी देणे या वित्तीय शक्तीच्या अंतर्गत सदर झासन निर्णयातील 
नमूद अटी व शर्तीस अनुसरुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने एकूण ४० रोजंदारी 
मजुरांना दि. ११/०१/२००८ पासून ते दि.३१/१२/२०१४ या कालवधीतील वेतन व भत्ते देय थकबाकीची 
रक्‍कम रु. १,४३,८६,१५५/- (एक कोटी, त्रेचाळीस लाख, शहाएऐंशी हजार, एकशे पंचावन्न फक्त) अदा 
करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी विशोष अनुमती याचिका (सी.सी.) क्र. ८८७१/२०१३ 
मध्ये दि. २६/४/२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, तालुका फळरोपवाटीका पार्डी,ता.लोहा, धनेगांव, 
जि.नांदेड व तालुका बीजगुणन केंद्र, ता.लोहा येथील ४० मजूरांना दि. ११/०१/२००८ ते दि.३१-१२- 
२०१४ या कालावधीपर्यंत देय ठरणारी थकबाकीची रक्‍कम रु. १,४३,८६,११५/- (एक कोटी, त्रेचाळीस 
लाख, शाहाऐंशी हजार, एकशे पंचावन्न फक्त)ला पुढील अटीच्या आधिन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
अ) प्रस्तुत प्रकरणी वेतनाच्या थकबाकीची परिगणना अचूक असल्याची खातरजमा जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी, नांदेड व विभागीय सहसंचालक, लातूर यांनी करावी. 
ब) प्रस्तुत निधी सन २०१९-२० या चाळू आर्थिक वषामध्ये मंजूर असलेल्या निधीतून खालील 
लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा. 

१) मागणी क्र.डी-३ 

(०३)-रोपमळे 

(०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, स्थानिक उद्याने, 

२४०१ १७२२ 

2) मागणी क्र.डी-३ 

१०३- बी-बीयाणे, 

(००) (०१) तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रे, 

२४०१ ०२६१ 
क) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी.तसेच अनियमितता होणार नाही याची खात्री 
करावी तसे आढळून आल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व संबधिताची राहिल. 
५. Wey ज्ञापन वित्त विभागाच्या मान्यतेने, त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ, क्र.११०/वि.वि./व्यय-१ 
दिनांक-२५/०४/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायप्र- २०१२/प्र.क्र.१४१/१३ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२११५१३५२२३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


र्‌. 

40. 
११, 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.06.21 15:16:00 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संचालक फलोत्पादन, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

. संचालक (नि. व गु.नि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर/ औरंगाबाद व अमरावती विभाग. 
. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड/ औरंगाबाद व अमरावती. 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपुर. 

. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपुर. 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२, 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


